कारागृह विभागातील अधीक्षजिल्हा कारागृह 
१-वर्गया संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१६/७१२/प्र.क्र.१७९/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० 032 
तारीख: ३१ मे, २०१६ 


वाचा : 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांचे 
क्रमांक : कार्यकारी / बदली /अधीक्षक मका/२०१६/कक्ष/३८५८/२-पुणे ,दिनांक ११ एप्रिल, 
२०१६ 


शासन निर्णय: 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग- 
१ यांची वार्षिक सर्वसाधारण बदलीच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे.. 


अ.क्र. | अधिक्षक १-जिल्हा कारागृह वर्ग , | सध्याच्या नियुक्तीचे | बदलीनंतरचे ठिकाण 
यांचे नांव ठिकाण 
| 9 | श्रीअनिल सर्जेराव जगताप. मोर्शी खुले कारागृह मोर्शी खुले कारागृह 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०४१०३०२०३९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jaysing L 


1 Pawara 
aysi Nn Q DN: CN = Jaysing L Pawara, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 


P awa fa Deputy Secretary 


Date: 2016.06.04 12:19:49 +05'30' 


ज. ल. पावरा 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 


४) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक जेएलई-०४१६/७१२/प्र.क्र.१७९/तुरुंग-१ 


६) अधीक्षक, मोर्शी खुले कारागृह 
७) श्री.अनिल सर्जेराव जगताप, अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ (अपर पोळीस महासंचाळक व 
महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 
८) निवड नस्ती (१-तुरुंग) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


